जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२१/प्र.क्र.१७/कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. विधि व न्याय विभाग,झासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२२०/प्र.क्र.३९/कार्यासन ११,दि.१४/९/२०२० 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.१५/२/२०२१ 
४. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचे पत्र म.जा.क्र.प्रशा.ब.४/६५७/२०२१दि.२/२/२०२१ 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील १५२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि. १/९/२०२० ते दि.२८/२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील तक्‍्यात नमूद केलेली १५२अस्थायी पदे दि.१/३/२०२१ ते दि. ३१/८/२०२१ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
१ अधिक्षक २ 
२ सहायक अधीक्षक १४ 
३ घुलेखक (Seq श्रेणी) ग्रेड -१ ३ 
४ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ग्रेड-२ q 
षु लघुलेखक इंग्रजी (निम्न श्रेणी) ग्रेड-३ २ 
& घुलेखक- मराठी (निम्न श्रेणी) ग्रेड-२ १ 
७ वरिष्ठ लिपिक १३ 
८ कनिष्ठ लिपिक ५६ 
९ वाहनचालक २ 
१० प्रमुख बेलिप १ 
११ बेलिफ १२ 
१२ पुस्तक बांधणीकार १ 
१३ Rr 17111 ३८ 
१४ वाचमन १ 
१५ पुर्णवेळ सफाई कामगार १ 
१६ कंत्राटी पहारेकरी २ 
१७ कंत्राटी सफाईकामगार २ 
एकूण पदे १५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२१/प्र.क्र.१७/कार्यासन-११ 


३. यासाठी होणारा खर्च जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे-१, २०१४, 
न्यायदान, १०५दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,(०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
(दत्तमत) (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२), ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाळी सन 2029-2022 या वित्तीय वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.१५/२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२४१२३२०३०२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Navagire Santos 
DN: c=IN, o=Government of Mahai 


Navagire Santosh =:: = 
2.5.4.2 a: 1९. cbda9et '579cbedaaaef30f215ceda09 
Fs 6edes 
serialNumber=0cb1b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460b1802c2ae247 
Sam patti cd ap oral ore 


Date: 2021.02.24 12:36:47 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत:- 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
८) विधी व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्य-२३,मंत्रालय, मुंबई. 


९) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


